“केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत 
धनगर समाजातील महिलांकरिता मार्जिन मनी 
उपलब्ध करुन देणे या योजनेसाठी नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी २०१९/प्र.क्र. ०५/धसयो, 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुबई -४०० ०३२ 


दिनांक:- २९ जानेवारी, २०२० 


संदर्भः इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी- 
२०१९/प्र.क्र. १२७/मावक, दि. ०६/०९/२०१९. 


शासन निर्णय :- 


“केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत धनगर समाजातील महिलांकरिता मार्जिन मनी 
उपलब्ध करुन देणे” या योजेनकरीता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे:- 


मागणी क्र. झेडजी-३ 


Grant No. ZG-3 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 


2225- Welfare of Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes, Other Backward Classes 
and Minorities 


०३-मागासवर्ग कल्याण 


03- Welfare of Backward Classes 


१०२- आर्थिक विकास 


102- Economic Development 


(०४) - भटक्या विमुक्त जमाती-क यांचे 
कल्याण 


(04)- Welfare of Nomadic Tribes-C 


(०४)(०२) - केंद्र शासनाच्या Kes अप इंडिया 
योजनेअंतर्गत धनगर समाजातील महिलांसाठी 


(04)(02)-Providing margin 
women 


money for 


belonging to the Dhangar 


Community under Stand-up India Scheme of 


मार्जिनमनी उपलब्ध करुन देणेबाबत. क ल णल 
कार्यक्रम Scheme 
2224 एफ ४२३ 2225 F 423 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी २०१९/प्र.क्र. ०५/धसयो, 


2. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७/अर्थ-५, दि. 9/9/2020 व 
महाळेखाकार (लेखा व हकदारी) | महाराष्ट्र यांच्या अनौपचारीक पत्र क्र. सं..ख.वि/चा-१,विजाभज, 
इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग /युओआर-१४०/-२०१९-२०/८६४, दि. १२/१२/२०१९ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्ममित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२००२०४१५१४५५४८२२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhaurao Raghunath Gavit 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=VJNT OBCS SBC Welfare Dept.,, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=692454783803b 1 bf08be0ff2505a01eb578c6 1 edfbb827457be5 704F 
5b440067, 


4 serialNumber=950bc6a64b0801087d4b403d7351619557bcd3489ca14b4e0f 
aaghunath Gavi) 2a 
Date: 2020.02.04 15:31:03 +05'30' 


(भा.र. गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत- 

१) मा. मंत्री (इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. राज्यमंत्री (इमाव, सावडशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

मुंबई 

३) अपर मुख्य सचिव, (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई 

४) प्रधान सचिव (इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 

६) प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


७) आयुक्‍त समाजकल्याण, पुणे 

८) संचालक, इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 

९) प्रादेशिक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सर्वी 

१०) सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सर्व) 

११) सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सर्व) इमाव, सावडौमाप्र, विजाभज व 
विमाप्र कल्याण विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३) निवासी लेखा अधिकार, मुंबई 

१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१५) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


